जिल्हा तांत्रिक सेवेतील पदविकाधारक 
कनिष्ठ अभियंता (स्था) संवर्गातून उप 
विभागीय अधिकारी पदावर पदोन्नती व 
पदस्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः पीओजी-२०१८/ प्र.क्र.१३८ /सेवा-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २१.०८.२०१८ 


शासन शुध्दीपत्रक 


जिल्हा तांत्रिक सेवेतील पदविकाधारक कनिष्ठ अभियंता संवर्गातून महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा 
गट-अ मधील उप विभागीय अधिकारी पदावर पदोन्नतीबाबतचे आदेश, शासन आदेडा समक्रमांक दिनांक 
१४.८.२०१८ अन्वये निर्गमित करण्यात आलेले आहेत. सदर आदेशामध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात 
येत आहे. 


१. सदर आदेशातील अ.क्र. १ येथील श्री. एस.ए.रहीम यांच्या नावासमोरील पदस्थापनेचे 
ठिकाण सा.बां.उप विभाग क्र.१, पुणे ऐवजी सा.बां.इमारती उप विभाग क्र.१ पुणे असे वाचावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आळे असून त्याचा संकेताक २०१८०८२११५३७३९७२१८ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Arvind Jagannath Kambl 


A rvin d  c=IN, o=Governmen 
ou=Public Works Department, 
stalCode=400032, ‘Mah 
2.5.4.20=c7145f142d7f8e597c7957f95eeba7e1 6: 
Jagannath दाणा 
INumber=9002cefc24afd7333b681924b5ec78 
113291 ff4a25db398420a06cd457d41f5, 
Kamble avid a 
Date: 2018.08.21 15:46:03 +05'30' 
po 
(अ.ज. कांबळे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई पत्राने 
) महालेखापाल-१/ २ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 
) सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व जिल्हा परिषद 
) 
) 
) 


सह सचिव, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अधिक्षक अभियंता व सहसंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक. 
सर्व पदविकाधारक कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) यांना संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
जिल्हा परिषद यांचे मार्फत. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः पीओजी-२०१८/ प्र.क्र.१३८ /सेवा-२ 


८) मा. मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

९) मा. मंत्री सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१०) मा. राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (उपक्रम वगळून)यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

११) मा. राज्यमंत्री सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१२) प्रधान सचिव (सा.बां.) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३) सचिव (रस्ते) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४) सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहाय्यक , सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 

१५) कार्यासन प्रश्ञा-२,सेवा-१,सेवा-३,आस्थापना- १/३, सेवा-६, संगणक कक्ष, सा.बां.विभाग,मंत्रालय, 
मुंबई, 

१६) कार्यासन सेवा-२ (निवडनस्ती) सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 


Sree ककी “व CDE ss eC कली 


पृष्ठ २ पैकी २ 


